“हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज 
क्रमांक NAG-930 व NAG-939 (एकत्रित) चे पॅकेज 
अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांना सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 22.99.2023 


प्रस्तावना :- 


हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक NAG-930 -Improvement to 
Road from CRPF Gate in Nagpur to Ghorad at 5800 Taluka, Dist Wardha (Design Chainage 
Km ९/४८० to Km ६१/७००) and 400 m long section in Hingani Village व NAG -939- 
Improvement to Road from Ghorad at Seloo Taluka, to Sirasgaon Dist Wardha (Design 
Chainage Km ६१/७०० to Km 992/3§0) या कामांना शासन निर्णय क्रमांक पीएळएन-२०१६/सीआर- 
२४०३/नि-३, दि.३०.११.२०१६ अन्वये रू.३,३३,४८,००,०००/- (रुपये तीनशे तेहतीस कोटी, अठ्ठेचाळीस 
लक्ष फक्त) किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प 
किंमत-8?७, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा 
समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सदर कामासाठी रु.५२८.२२ कोटी 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात Estimate project cost 
excluding escalation, भाववाढ, Change of Scope, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु 
व सेवा कर (GST), स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या 
बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. ५२८.२२ कोटी (रुपये पाचशे अठ्ठावीस कोटी, बावीस लक्ष, फक्त) इतक्या 
रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

हायब्रिड अँन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक ए॥७-१३० व NAG-939 
(एकत्रित) चे पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु. ५२८.२२ कोटी 
(रुपये पाचडो अठ्ठावीस कोटी, बावीस लक्ष, फक्त) इतक्या रकमेस या झासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे 
मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 


As Per | Total Excess Saving 
Original Amount of | Rs. Lakhs Rs. 
Sr.No. | Item Of Description AA. Rs. | revised Lakhs 
Lakhs Estimate 
Rs. Lakhs 
fh Ae Civil Cost २७३५४.०० ३४९१३.०० ७५५९.०० | 0,00 | 
2 Escalation १३६७.०० ३७१६.१६ २३४८.४६ | 0,00 | 
3 Contingencies on (I & II) 9% 2219.22 300.20 १३.५८ | 0.00 | 
3 EPC Cost २९००८.९२ | ३८९२९.९६ ९९२१.०४ 1 -__| 
& Incidental/ Pre-operative Charges 280.08 = | al 280,08 
(9 %) 071 ४ 
& Financing Charges (४) x 0.§0) x २ 382.99 शिंगी ll 382.99 
% 
9 Interest during construction ((%) x 203§.83 = | all 203§.83 
०.६० x 99.90%) 
A) Estimated Project Cost ३१६८३.५४ ३८९२९.९६ ९९२१.०४ | २६७४.६३ 
B) 94.Consultancy Charges ( DPR , 390.38 ३७७.९६ ६३.६० wl 
Tendering, Statutory Audit, Saftey 
Consultant, Technical consultant, 
Independent Engineer ) 
2.Land acquisition and Tree GYo.8& = | Riad! ५४४.९६ 
Cutting-(Lump sum) 
3 Utility Services (Lump Sum) 248.249 ४२५२.०० ३९९२.१९ | 9,00 | 
%.Road Side Arboriculture (Lump ५४४.९६ iL | क्विं ५४४.९६ 
Sum) 
Total ३३३४७.६३ | ४३५५९.९२ | १३९७६.८३ | ३७६४.५५ 
C) Add for GST 92% on Civil Cost fe ol ५१२१.४४ ५१२१.४४ | 9.00 | 
D) Add for Cost variation COS a ४१४०.३६ ४१४०.३६ | 9.00 | 
Total Amount 3338.00 ५२८२२.०० | ५३२३९.०० | 3I9G4.00 
Net Excess | १९४७४.०० Lakhs 
% Excess On OriginalA.A | 4.80% 


२. नियोजन विभागाने अनौ.सं. ३०२/का.१४३३ दि.०६.०१.२०२३ अन्वये सदर प्रस्तावास 
सहमती प्रदान केलेली आहे. 


३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय 
मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांची राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 


४. सदर कामावरील खर्च लेखाशीर्ष “(००) (०३) हायब्रीड अँन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात 
येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी राज्यश्ासनाचे अनुदान (दत्तमत) 
(योजनेंतर्गत) (५०५४ ५२४२)” ५३ मोठी बांधकामे या लेखाज्रीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-२, दिनांक of ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये 
निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे- 


६.१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने 
घ्यावी. 


६.२ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य 
तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व 
त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार 
नाही. अझा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 


9. सदर Ba निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१७५६५७२२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5bbfcc0ab61 1e512e681 dec8al 19d52ad56ce55fc27335 
f4a7e1f01afea65752, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5C1486B2EE3003A0B 1 BCOB86E8678FC8539AB72 
6CD03BD45E6C07178746085B5, cn=GIRIBUWA LALEETAGOURI 


Date: 2023.11.22 17:56:20 +05'30' 


(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०२१/प्र.क्र.१४१/रस्ते-५ 


महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा 

निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


